राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई या १ (एक) 
अस्थायी पदाला मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.ई६९/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परि-५, 
दिनांक १३ सप्टेंबर,२०२२. 
२) प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.रापअन्या/आस्था./०६/२०२३, दिनांक ०१.०३.२०२३. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयामधील १ (एक) अस्थायी 
पदाला संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. सदर शिपाई या १ (एक) पदाची मुदत दिनांक २८.०२.२०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आता शिपाई या १ (एक) अस्थायी 
पदाला दिनांक ०१.०३.२०२३ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर केला आहे. सदर पदास दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील शिपाई या १ 
(एक) अस्थायी पदास दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
मुदतवाढ ही राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत निकाली काढणे, 
निकाली काढलेल्या दाव्यांचे माहे मे,२०२३ व ऑगस्ट,२०२३ अखेरचे विवरणपत्र शासनास सादर करणे 
तसेच दिनांक २८.०२.२०२३ अखेर प्रलंबित असलेल्या दाव्यातील yo cap प्रलंबित दावे निकाली 
काढल्याचे दिसून न आल्यास पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


(एक) अस्थायी पदाबाबतची माहिती पुढीलप्रमाणे देण्यात आली आहे :- 


अ.क्र पदनाम अस्थायी (तात्पुरती) | पदे निर्माण केल्याचा शासन 
पदे निर्णयाचा क्रमाक व दिनांक. 
शि शिपाई शं Resolution No.MVA-1770/ 


703(B)-XII, Sachivalaya, 
Bombay-32, Date-30" April, 
1971 


एकूणपदे | 4 | 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनावरील कर, (००) ८००-इतर खर्च 
(००)(०२)-राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण (२०४१ ०१३४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.६९/परिवहन-५ 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०३०९१७३५५२८५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, णा 
MURLIDHAR कः 
MADANRAO MUNDE = 


(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


5702d668b43d 


SC66E1D 
MURLIDHAR MADANRAO MUNDE 


प्रति, 
१. मा.पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. प्रबंधक, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. वित्त विभाग (व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
७. अवर सचिव (बीयुडी-१/परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००५. 
८. निवड नस्ती - परिवहन -५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


